महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गातील 
अधिका-यांची संचालक पदावर तात्पुरती पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक :- संलेको २०२१/ प्र.क्र.४६/कोषा प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ ऑक्टोबर, २०२१. 
शासन आदेश 

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गातील खालील नमूद अधिकाऱ्यांना संचाळक संवर्गात 

(एस-२९) रु.१,३१,१००-२,१६,६०० या वेतनबॅण्डमध्ये, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शाविळेल्या पदावर, 


त्या पदाचा कार्यभार स्विकारल्याच्या दिनांकापासून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्याचे पद तात्पुरत्या पदोन्नतीची पदस्थापना 
fa 2 3 
१ श्री. दिलीप रा.सुर्यवंशी. वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, मदत व पुनर्वसन, महसूल 
व वन विभाग, मुंबई. 
२ श्री. वै.रा.राजेघाडगे. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(सदर पदावरील श्री. मेनन यांचे बदलीचे आदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील) 
3 श्री. म.वि.वाघीरकर. वित्त नियंत्रक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. 
४ श्री. सु.दा.सारंगकर. वित्तीय नियंत्रक, मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरी 
टाईम बोर्ड, मुंबई. 
५ श्रीमती रा.मि.राऊत. संचालक, आदिवासी विकास विभाग (अर्थ व लेखा Heh, 
आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
& श्री. प्रनभि.भोसले. मुख्य लेखापरीक्षक, मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
9 श्री. सं.भि.अनपट. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
विकास महामंडळ, पुणे. 
८ श्री. अं.रा.नवले. वित्तीय सल्लागार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
(दिव्यांग आरक्षणानुसार वांद्रे, मुंबई. 
(अस्थिव्यंग) प्रवर्गातून शिफारस 
९ श्री. ग.बा.पाटील. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, विदर्भ पाटबंधारे विकास 


महामंडळ, नागपूर. 


१. सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 

२. Re fe स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re FAR स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधिन राहील. 


शासन आदेशा, HAH: संळेको 2029/ प्र.क्र.४६/कोषा प्रशा-२ 


३. उक्त निवडसूची ज्येष्ठतासूची संदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे प्रलंबित 
असलेल्या मूळ अर्ज क्र.५३५/२०२१ मधील मा. न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहील. 

४. सदर पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभाग/१६ ब यांनी दि.२९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सूचनांनूसार देण्यात येत आहे. 

५. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने त्या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

६. सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्यामुळे सदर पदोन्नती/निवडसुची 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 

७. वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या 
आत त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र या विभागाकडे पाठवावे. विहित 
कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 

८. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 

९. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्र. २०२११०२८१७०६०२१५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIVEK RAMBHAJI 
DAHIPHALE 


(वि. र. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत - 

१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर*. 

२) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

४) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई * 

५) मा. मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) संबंधित अधिकारी * 

७) संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख.* 
८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख*. 
९) अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) कक्ष अधिकारी,कोषा.प्रशा.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) निवड नस्ती कोषा.प्रशा.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, SS व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


